सन 2022-23 या वर्षात आदिवासी 
विकास विभागाच्या अनिवार्य 
खर्चाच्या योजनांतर्गत निधी 
वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मे, २०२२. 


वाचा - 
१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२. शासन निर्णय, आ.वि.वि. क्र : बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र. ०१ / कार्यासन-६, दि.०५.०४.२०२२, 
दि.२५.०४.२०२२ व दि.२६.०४.२०२२. 
प्रस्तावना : - 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिलळेळी असुन 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि 
संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर विशिष्ट मर्यादेतीलळ निधी वितरणासाठी उपलब्ध करून 
देण्यात येत आहे. यास अनुसरून प्राप्त झालेल्या निधीप्रमाणे संदर्भाधीन क्र.? येथील शासन 
निर्णयान्वये आदिवासी विकास विभागाच्या अनिवार्य खर्चांतर्गत योजनांकरीता क्र. ०१-वेतन या 
बाबीसाठी २५%, ४५-व्याज बाबीकरीता ५०% व उर्वरीत इतर सर्व बाबींसाठी एकूण अर्थसंकल्पित 
निधीच्या १४% निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने माहे जुन, २०२२ अखेरपर्यंतच्या विनियोगाकरीता अनिवार्य खर्चातर्गत 
योजनांकरीता बाब क्र. ४५-व्याज वगळता अन्य बाबींसाठी एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या ७ % च्या 
मर्यादेतील वाढीव निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेला 
आहे. सदर निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : - 


आदिवासी विकास विभागाच्या “अनिवार्य खर्च” अंतर्गत माहे जुन, २०२२ अखेरपर्यंतच्या 
विनियोगासाठी मागणी क्र.टी-२ ते dey व dee या खाली सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना 
क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांकरीता रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे अर्थसंकल्पीत तरतुदींच्या ७ % 
मर्यादेतील वाढीव निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमारफत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेमधील व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या 
तरतुदी व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


३. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध 


करुन दिलेल्या निधी मर्यादेत व संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०५२५१३४०४९१४२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

Kl RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCod 

harasht 

.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87 46318 
313: ९5003 
pse m=4D88F77C99929CC895AC64CF 1 86BB11E7252 
44: 


344DE3FF07B9439DD111CAF728255ASEBOAO 


७ 
PAWAR DD49SEF82F989931088637D821 1C0, cn=KIRAN KISANRAO 
Ww. 


Date: 2022.06.01 11:25:29 +05'30 


(किरण कि.पवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 


, सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
९. 


सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 


१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (का-६) 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३१ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 

क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 

fete Q 3 [1 ae षु गी 

मागणी क्रमांक-टी-२ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण, 
०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण, 
१ । ००) (09) आदिवासी विकास ०१-वेतन ६९००० ४८३०.०० आयुक्त, 
आयुक्तालय (अनिवार्य खर्ची | ०३-अतिकालीक २५४ १७.७८ | आदिवासी 
(२२२५१०२५) भत्ता विकास, 
०६-दूरध्वनी, वीज १००० ७०.०० | नाशिक 
बिल आणि पाणी 
देयक 
११- देशांतर्गत ८०० ५६.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन २५०६ १७५.४२ 
खर्च 
१४-भाडेवपट्टी व कर २४४ १७.०८ 
२७-लहान बांधकामे १२७६ ८९.३२ 
२८-व्यावसायिक १५०० १०५.०० 
सेवा 

एकूण २२२५ १०२५ ७६५८० ५३६०.६० 
२ | (00) (०२) प्रादेशिक कार्यालये- | ०१-वेतन १२०७५२ ८४५२.६४ | आयुक्‍त, 
जनजाती विकास ०३-अतिकालीक १८२ १२.७४ | आदिवासी 
Yad (SaaS खर्च) भत्ता विकास, 
(२२२५ १०३४) ०६-दूरध्वनी, वीज १६९० ११८.३० नाशिक 
बिल आणि पाणी 
देयक 
११- देशांतर्गत १४०० ९८.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ७८७५ ५५१.२५ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर १४७२ १०३.०४ 

एकूण २२२५ १०३४ १३३३७१ ९३३५.९७ 

३ | (00) (०३) प्रकल्प अधिकारी ०१-वेतन ४९३८७२ ३४५७१.०४ आयुक्त, 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३१ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| १ | २ ३ [1 ee il षु गी 
(अनिवार्य खर्च) (२२२५१०४३) ०३-अतिकालीक ११६४ ८१.४८ | आदिवासी 
भत्ता विकास, 
०६-दूरध्वनी, वीज ५०६० ३५४.२० | नाशिक 
बिल आणि पाणी 
देयक 
११- देशांतर्गत ८७८४ ६१४.८८ 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन २३८२३ १६६७.६१ 
खर्च 
१४-भाडेपट्टी व कर ४८१६ ३३७.१२ 
एकूण २२२५ १०४३ ५३७५१९ ३७६२६.३३ 
४ | (००) (०४ एकात्मिकृत क्षेत्र ०१-वेतन ८७६७ ६१३.६९|॥ आयुक्त, 
विकास कार्यक्रम (अनिवार्य खर्ची | ०३-अतिकालीक र्‌ ०.६३ | आदिवासी, 
(२२२५१०५२) भत्ता संशोधन व 
०६-दूरध्वनी, वीज १३० २.१०।॥ प्रशिक्षण 
बिल आणि पाणी संस्था, पुणे 
देयक 
११- देशांतर्गत १२१ ८.४७ 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन १६० ११.२० 
खर्च 
एकूण २२२५ १०५२ ९१८७ ६४३.०९ 
4 | (०५) (०१- जनजाती संशोधन व | ०१-वेतन ४९२११ 3888.09 | आयुक्त, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (अनिवार्य | 5३-अतिकालीक २२ १.५४ | आदिवासी, 
खर्च) (२२२५ १३०१) भत्ता संशोधन व 
०६-दूरध्वनी, वीज ३३० 23.90 | प्रशिक्षण 
बिल आणि पाणी संस्था, पुणे. 
देयक 
११- देशांतर्गत ४०० २८.०० 
प्रवास खर्च 
१३-कार्यालयीन ५९२ ४१.४४ 
खर्च 
१६-प्रकाशने १० ०.७० 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३१ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ae Q 3 ee il षु & 
२६-जाहिरात १०० ७.०० 
२८-व्यावसायिक ५० ३.५० 
सेवा 
३४-शिष्यवृत्ती व १०० ७.०० 
विद्यावेतने 
एकूण २२२५ १३०१ ५०८१५ ३५५७.०५ 
६ | (0३) (०४ स्वयंसेवी संस्थाद्वारे | ३२-अंशदाने २४०१६१ १६८११.२७ | आयुक्त, 
चाळविल्या जाणा-या शासन आदिवासी 
अनुदानित आश्रमशाळांतील विकास, 
शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा- नाशिक 
यांसाठी नविन परिभाषित 
अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना- 
नियोक्ता अंडदान (अनिवार्य 
खर्च) (२२२५ डी३९६) 
एकूण २२२५ १०४७६३३ ७३३३४.३१ 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-२ १०४७६३३ ७३३३४.३१ 
मागणी क्रमांक-टी-३ 
७ ।(०० (०१ भविष्यनिर्वाह ५०- इतर खर्च ५०० ३५.०० | उपसचिव, 
निधीच्या वर्गणीदारांसाठी ठेव आदिवासी 
rar विमा योजना (अनिवार्य) विकास 
(२२३५ १६१२) विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४१८० २९२.६० | आयुक्त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-३ ४६८० ३२७.६० 
मागणी क्रमांक-टी-४ 
२२५१-सचिवालयीन-सामाजिक सेवा 
८ | (००) (०१) आदिवासी विकास ०१-वेतन १४९८७५ १०४९१.२५ | उपसचिव, 
विभाग (अनिवार्य खर्च) ०३-अतिकालीक ८३ ५.८१॥ आदिवासी 
(२२५१ ०२११) भत्ता विकास 
०६-दूरध्वनी, वीज २०० १४.०० | विभाग, 
बिल आणि पाणी मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३१ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 
क्र साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
| 2 3 1 ae षु व 
देयक 
१०-कंत्राटी सेवा १८०० १२६.०० 
११- देशांतर्गत १०५ ७.३५ 
प्रवास खर्च 
१२-परदेडा प्रवास १ ०.०७ 
१३-कार्यालयीन २३१० १६१.७० 
खर्च 
एकूण २२५१ ०२११ १५४३७४ १०८०६.१८ 
९ | (०० (०२) संगणक खर्च १७-संगणक खर्च ५९० ४१.३० 
(अनिवार्य) (२२५१ ०५७२) 
एकूण २२५१ ०५७२ ५९० ४१.३० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-४ १५४९६४ १०८४७.४८ 
मागणी क्र. टी-८ 
१० | (२०१) (००) (०१) घरबांधणी ५५-कर्जे व आगाऊ २०००० १४००.०० | उपसचिव, 
अग्निमे (अनिवार्य) (9६१० ०९९१) रकमा आदिवासी 
विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
११५००० ८०५०.०० आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० ०९९१ १३५००० ९४५०.०० 
११ | (२०२) (००) (09) मोटार वाहन ५५-कर्ज व आगाऊ ७०० ४९.०० | उपसचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) रकमा आदिवासी 
(७६१० १००२) विकास 
विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
१६०० 992.00 | आयुक्‍त, 
आदिवासी 
विकास, 
नाशिक 
एकूण ७६१० १००२ २३०० १६१.०० 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०१/कार्यासन-६, दि.३१ मे, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक | २०२२-२३ सदर शा.नि. नियंत्रक 

क्र. साठीची अन्वये वितरीत अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय करण्यात येत 
तरतूद असलेली तरतूद 
ह्य २ ३ PB षु & 

१२ | (२०४) (00) (09) संगणक ५५-कर्ज व आगाऊ २०० २०.९८ | उपसचिव, 
खरेदीसाठी अग्निमे (अनिवार्य) रकमा आदिवासी 
(७६१० १०२९) विकास 

विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 
६१० ३५.७२ | आयुक्‍त, 
आदिवासी 

विकास, 

नाशिक 
एकूण ७६१० १०२९ ८१० ५६.७० 
एकूण ७६१० १३८११० ९६६७.७० 
एकूण मागणी क्रमांक-टी-८ १३८११० ९६६७.७० 
एकूण अनिवार्य खर्च १३४५३८७ ९४१७७.०९ 


KIRAN 


KISANRAO 


PAWAR 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, 


sl arashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a91296205b9a87463f8 
31a2beeadbeScb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB11E7252 
4420, 

serialNumber=344DE3FFO7B9439DD 1 1CAF728255ASEBOAO 
DD495EF82F98993 1088637D8211C0, cn=KIRAN KISANRAO 


PAWAR 
Date: 2022.06.01 11:26:09 +05'30" 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


